केंद्र शासनाच्या "राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी 
विशेष सहाय्य" या योजनेअंतर्गत मिळणारा बिनव्याजी 
कर्ज निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडणे व योजनेसाठी "नोडल अधिकारी" यांची 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/प्र.क्र.९३/नवि-१० 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर,२०२२ 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाकडून " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य " या योजनेंतर्गत राज्य सरकारांना 

भांडवली गुंतवणूक प्रकल्पांसाठी ५० वर्षांच्या बिनव्याजी कर्जाच्या स्वरूपात आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येत 
आहे. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात सहाय्य प्राप्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने 
दि.०६.०४.२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सदर योजनेची मार्गदर्शक तत्वे निर्गमित केली आहेत. या योजनेंतर्गत राज्यांना 
प्रदान करण्यात येणारा निधी राज्याच्या दीर्घकालीन फायद्यासाठी नवीन आणि चालू असलेल्या भांडवली 
प्रकल्पांसाठी वापरायचा आहे. राज्य शासनाने सादर केलेल्या प्रकल्प प्रस्तावांची केंद्र शासनाकडून छानणी 
करण्यात येणार असून त्याअंती मंजुर प्रकल्पांना दोन टप्प्यात कर्ज निधी प्राप्त होणार आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून एकूण ७ भागामध्ये निधी उपलब्ध होणार असुन त्यापैकी खालील ३ भागांतर्गत नगर विकास विभागास 
निधी प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. 

भाग-१- भांडवली खर्चासाठी विशेष निधी 

भाग-२- पंतप्रधान dared योजनेंतर्गतचे प्रकल्प 

भाग-६- नागरी सुधारणा (Urban Reforms) 

केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वाटपासंदर्भात केंद्र शासनाच्या दि.२३.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये विहीत 

केलेल्या तसेच राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.३५/कोषा प्रश्ा-४, दि. 
१.७.२०२१ अन्वये निश्चित केलेल्या कार्यप्रणाळीचे तंतोतंत पालन संबंधित विभागाने करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र 
शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य " या योजनेंतर्गत करावयाच्या कामांवरील खर्चासाठी 
संबंधित प्रशासकीय विभागांनी स्वतंत्र लेखाशीर्ष घेवून त्याअंतर्गत निधी अर्थसंकल्पीय करणे आव्यक आहे. या 
योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षापासून प्राप्त होणारा निधी अर्थसंकल्पीत करुन तो कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरित 
करण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/प्र.क्र.९३/नवि-१० 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य " या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षापासून नगर विकास विभागास प्राप्त होणारा निधी अर्थसंकल्पीत करुन कार्यान्वयीन यंत्रणांना वितरित 
करणेसाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


| मागणी क्रमांक - एफ़-५ Demand No. F-4 
४२१७, नगर विकासावरील भांडवली खर्च ४२१७, Capital Outlay on Urban Development 
०१,राज्य भांडवली विकास ०१, State Capital Development 


०५१, बांधकामे 

(०१) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 
बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १०० %) 

(०१) (09) संचालक नगर रचना 

( कार्यक्रम) (४२१७०८३७) 


०५१, Construction 

(09) Interest free loan from the Central 
Government to the States under special 
assistance scheme for capital investment (Central 
Share 900%) 

(०१) (09) Director of Town Planning 


( Scheme) (8291902 319) 


२ | मागणी क्रमांक - एफ़-७ Demand No. "-७ 
६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे ६२१७, Loans for Uroan Development 
०१, राज्य भांडवली विकास ०१, State Capital Development 
१९०, सार्वजनिक aac व इतर 


१९०, Loans to Public Sector and Other 
उपक्रमांसाठी कर्जे 

(०१) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 
बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १०० %) 

(०१) (09) भांडवली कामे (योजना भाग -१) 
(कार्यक्रम) (६२१७०९७५) 8. 

(०१) (०१) Capital Works (Scheme Part- |) 


(Scheme) (६२१७०९७५) 


Undertakings 
(09) Interest free loan from the Central 
Government to the States under special 


assistance scheme for capital investment (Central 


3 मागणी क्रमांक- एफ़-७ Demand No. --(9 
६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे ६२१७, Loans for Urban Development 
०१, राज्य भांडवली विकास ०१, State Capital Development 
RS) सार्वजनिक क्षेत्रातील व लक १९०, Loans to Public Sector and Other 


उपक्रमांसाठी कर्जे 
(०१) केंद्र शासनाकडून राज्यांना भांडवली 
गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेतर्गत 


Undertakings 
(09) Interest free loan from the Central 


Government to the States under special 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/प्र.क्र.९३/नवि-९० 


बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १००%) 
(०१) (०२) प्रधानमंत्री गती शक्‍ती संबंधीत 


assistance scheme for capital investment (Central 


Share 900%) 


गुंतवणूका (योजना भाग-२)  ( कार्यक्रम) (09) (02) Pradhan Mantri Gati Shakti related 
(६२१७०९८४) Investment (Scheme Part- Il) (Scheme) 
(2990828) 


४ | मागणी क्रमांक - एफ़-७ Demand No. --(9 
६२१७, नगर विकासासाठी कर्जे 
०१, राज्य भांडवली विकास 


१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 


६२१७, Loans for Urban Development 


०१, State Capital Development 


980, Loans to Public Sector and Other 
उपक्रमांसाठी कर्जे 
र कजे चोळत Undertakings 
(09) केंद्र शासनाकडून राज्याना भांडवली 
: (09) Interest free loan from the Central 


गुंतवणूकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत 
बिनव्याजी कर्ज (केंद्र हिस्सा १०० %) 

(०१) (०३) नागरी सुधारणा (योजना भाग-६) 
(कार्यक्रम) (६२१७०९९३) 


Government to the States under 59080०8 


assistance scheme for capital investment (Central 
Share 900%) 
(09) (03 Urban -VI) 


Reform (Scheme Part 


(Scheme) (६२१७०९९३) 


०२. 
केलेल्या तसेच राज्य शासनाच्या वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण1-२०२१/प्र.क्र.3५/कोषा प्रज्ञा-४, 


केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी वाटपासंदर्भात केंद्र शासनाच्या दि.२३.०३.२०२१ च्या पत्रान्वये विहीत 


दि.०१.०७.२०२१ अन्वये निश्चित केलेल्या कार्यप्रणालीचे तंतोतंत पालन करावे. 
०३. 
समन्वयासाठी उप सचिव / सह सचिव (नवि-१०) यांची "नोडल अधिकारी" म्हणुन नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


केंद्र शासनाच्या " राज्यांना भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य " या योजनेंच्या अंमलबजावणी व 
०४. सदर लेखाशिर्षांतर्गत प्राप्त होणारा निधी आहरीत करण्यासाठी कक्ष अधिकारी, नवि-५ नगर विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना "आहरण व संवितरण अधिकारी" म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

०५. 
महालेखाकार कार्यालय, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७/२०२२-२३/२९१, दि.०५.०८.२०२२ अन्वये 


सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.६५ / अर्थ १६/२०२२, दि. २७.९.२०२२ व प्रधान 


दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सिआयडी-३३२२/प्र.क्र.९३/नवि-१० 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१००७१४४८२४२८२५ असा आहे. सदरहू शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने कती 
र SHINDE SUBRAO iii 


132, st=Mi 
erialNumber=ESBB5862D0E131A274D92F7A1 ACEF953E01301C1BOF 
B61S5DC6CCE4812BDED257, cn=SHINDE SUBRAO NARAYAN 
Date: 2022.10.07 15:48:42 +05'30 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य,यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. अपर मुख्य सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. प्रधान सचिव ( नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, मुंबई / नागपुर 
. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा-१/२, मुंबई/ नागपुर 
१०. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. अवर सचिव ( नवि-१३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. उप सचिव (नवि-७), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. निवड नस्ती (नवि-१०. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


